रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण 
तालुक्‍यातील बोरगांव मोरेवाडी रस्ता 
ग्रामीण मार्ग क्रमांक ३६७ मध्ये पुढील 
लांबी समावेशन करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.ई६८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०९ नोव्हेंबर, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
यांचे पत्र जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१५०/१७७७, दि.०१/०७/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातील बोरगांव मोरेवाडी रस्ता- ग्रामीण मार्ग 


क्रमांक ३६७ मध्ये बोरगांव मोरेवाडी टॉवर ते बामणोली जोडरस्ता (योजनाबाह्य रस्ता) ग्रामीण मार्ग 


म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये करुन रस्त्याचे नामाभिधान-बोरगांव मोरेवाडी ते 


बामणोली जोडरस्ता करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावर गावातील जनतेला या रस्त्याचा उपयोग दळणवळणासाठी होणार 


असल्याने सदर बोरगांव मोरेवाडी टॉवर ते बामणोली जोडरस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक -३६७ मध्ये 


समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण 


तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग क्रमांक -३६७ मध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक बदल बदल केल्यानंतरचे 
रस्त्याचा व केल्यानंतर नाव व क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 
| पुर्वीचे नाव :- बोरगांव | ग्रामीण मार्ग  (०/००ते १/७७५) | १.७७५ नवीन नाव :- बोरगांव 
मोरेवाडी रस्ता क्रमांक-३६७ ।१.७७५ कि.मी. | कि.मी. मोरेवाडी टॉवर ते 
लांबी - ०.८०० कि.मी -- बामणोली जोडरस्ता 
समाविष्ट नवीन लांबी ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
०.९७५ कि.मी. ३६७ 
नामाभिधान केल्यांनतर 
ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३६७ ची लांबी 
मुळ लांबी-०.८०० 
कि.मी. 
नवीन लांबी ०.९७५ 
कि.मी. 
एकूण लांबी (०.८००-- 
०.९७५-₹१.७७५ 
कि.मी.) 
एकूण १.७७५ 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ०.९७५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६५६३.९००--०.९७५) 
म्हणजेच ६५६४.८७५ कि.मी. होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११०१४५९१५५०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग.सं.कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
. (यांनी सदर झासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 VA रस्ते सूचीमध्ये 
नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2s ७. 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


